केंद्र शासनाच्या "भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना 
fers were” या योजनेंतर्गत नगरपरिषद/ 
नगरपंचायत/महानगरपालिकांच्या विकास योजना 
आराखडयातील विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२४/प्र.क्र.४३/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४ 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाच्या "भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशोष सहाय्य” या योजनेंतर्गत केंद्र 
शासनाकडून राज्य शासनास निधी प्राप्त होत आहे. या योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये 
केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन विविध नगरपरिषद/ नगरपंचायत/ महानगरपालिका 
यांच्या विकास योजना आराखडयातील चालू असलेल्या कामांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला 
आहे. सन २०२४-२५ च्या प्रस्तावित निधीतून सदर योजना राबविण्यासाठी विभागीय सहसंचालक, 
नगर रचना, कार्यालयाच्या स्तरावरून विहित कार्यपद्धती अवलंबून योजनेंतर्गत प्रकल्पांकरिता 
वास्तुविशारद संस्थेची नेमणूक करण्यात आली आहे. सदर वास्तुविशारद संस्थेमार्फत तयार करण्यात 
आलेल्या प्रस्तावित विकास कामांच्या नकाशांना संबंधित सहसंचालक, नगर रचना/ सहायक 
संचालक, नगर रचना यांचे स्तरावरून मंजुरी देण्यात आली आहे. वास्तुविशारद संस्थेकडून उक्त 
प्रकल्पांतर्गतच्या विकास कामांची अंदाजपत्रके तयार करून, त्यांना तांत्रिक मंजुरी मिळण्यासाठीचे 
प्रस्ताव, संबंधित आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी/प्रशासक, नगरपरिषद/नगरपंचायत/महानगरपालिका यांनी 
“सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित कार्यालय किंवा संचालक, उपवने व उद्याने” यांचेकडे सादर 
करुन, san विकास कामांच्या अंदाजपत्रकांना, तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करुन घेतल्या आहेत. केंद्र 
शासनाच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशोष सहाय्य योजना-२०२४-२५ या प्रस्तावित 
योजनेंतर्गत नगरपरिषद/ नगरपंचायत जेजुरी, लोणावळा, वडगाव, सांगोला, आकळलूज, पंढरपूर, 
aqui, जव्हार, डहाणू, अंबाजोगाई, अर्धापूर, देगळूर, कन्नड, Yost यांच्या विकास योजना 
आराखडयातील कामांना संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेस अनुसरुन 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या “भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशोष सहाय्य योजना-२०२४-२५” या प्रस्तावित 


योजनेंतर्गत नगरपरिषद/ नगरपंचायत जेजुरी, लोणावळा, वडगाव, सांगोळा, आकळलूज, पंढरपूर, शोंदूर्णी, 
जव्हार, डहाणू, आंबाजोगाई, अर्धापूर, देगळूर, कन्नड, पुलंब्री यांच्या सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद विकास 
योजना आराखडयातील रु.७८,०४,५५,९७५/- (अक्षरी अट्टयाहत्तर कोटी चार लाख पंचावन्न हजार नऊऱो 


पंच्याहत्तर फक्त) च्या कामांना संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेस अनुसरुन या 


शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


०२. 


सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. 


अ) प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा व अंमलबजावणी संबंधित सूचना: 


१) 


ट्ट 


AN 
— 


oS 


षु 


ord 


& 


ne 


S 


> 


सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पांची अंमलबजावणी संबंधित नगरपरिषद/ नगरपंचायत/महानगरपालिका 
यांचेमार्फत करण्यात यावे. 

सदर प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या या संदर्भातील 
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे अंमलबजावणी यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 

सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पाचे काम इतर कुठल्याही योजनेमधून करण्यात आलेले नाही, याची 
खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी/प्रशासक महानगरपालिका/ 
नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांची राहील. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास, संबंधित नागरी स्वराज्य 
संस्थेस अज्ञा प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला निधी, त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे बंधनकारक 
राहील. 

सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या मूळ किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. राज्य शासनामार्फत किंवा केंद्र 
शासनाच्या निधीतून त्याकरिता कोणताही वाढीव नियतव्यय उपलब्ध केला जाणार नाही, याची सर्व 
संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेकडुन नोंद घेण्यात यावी. 

सदर निधीमधून मंजूर प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाच्या निधीची feat होणार नाही याची जबाबदारी 
कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

निविदेत नमुद केलेनुसार कामाची प्रगती राखण्यात यावी व निधीच्या उपलब्धतेनुसार देयक अदा 
करणेबाबत कार्यवाही करणेची जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची राहील. 

सदर योजनेंतर्गत उपलब्ध होणारा निधी त्याच उद्दिष्टांसाठी खर्च करण्याची जबाबदारी तसेच कामांची 
गुणवत्ता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मानकांप्रमाणे करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी 
यंत्रणेची राहील. 

सदर कामे सुरु करण्यापूर्वीच्या स्थितीचे, काम सुरु असलेल्या विविध टप्प्यावर व काम पूर्ण 
झाल्यानंतरच्या स्थितीचे अक्षांश रेखांशासह छायाचित्र (Geotag Photo) काढून ठेवणे व मागणीनुसार 
सादर करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची राहील. 


8) 


Go 


११ 


सदर योजनेंतर्गत निधीचा विनियोग विहीत कार्यपद्धतीस अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे व नियमांचे 
तसेच विहीत प्रक्रियेचे अवलंबन करुन खर्च करण्यात यावा. याबाबत शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित 
करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांचे व सूचनांचे पालन करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची 
राहील. 


) योजनेंतर्गत प्रकल्पाकरिता निधी खर्च करुन संबंधित आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी /प्रशासक 


महानगरपालिका/ नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांनी विहित प्रपत्रात उपयोगिता प्रमाणपत्र व खर्चाचा 
तपशील संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे वेळोवेळी दिलेल्या सुचननेनुसार 
तातडीने सादर करावा. तसेच, त्याची एक प्रत संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, नवी मुंबई 
यांच्याकडे तातडीने पाठवावी तसेच योजनेंतर्गत गैरव्यवहार/ लेखा आक्षेप, लोकलेखा समिती, 
विधीमंडळ कामकाज इ. संदर्भात अंमलबजावणी यंत्रणा जबाबदार राहतील. 


) सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पांमुळे निर्माण होणा-या मालमत्तांची नोंद स्थावर मालमत्ता नोंदवहीमध्ये घेणेची 


कार्यवाही संबंधित आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी/प्रशासक महानगरपालिका/ नगरपरिषद/ नगरपंचायत 
यांचेकडून करण्यात यावी. 


१२)अंमलबजावणी यंत्रणांनी प्रकल्पाचा लेखा ठेवून महालेखापाल यांना सादर करुन जतन करावा व 


उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित प्रपत्रात सादर करावीत. 


ब) निविदा प्रक्रिया: 


१) 
2) 


सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर त्वरीत निविदा काढण्यात येतील. 
सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना या संबंधित यासंदर्भातील शासनाचे प्रचलित नियम / 
तरतुदींचे काटेकोर पालन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


क) कार्यारंभ sear: 


१) 


x 


AN 
— 


सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. मात्र 
शासनाकडून प्रकल्पाच्या मंजुरीबाबत/निधी उपलब्धतेबाबत कळविल्यानंतरच कार्यादेश देण्याची 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

कार्यादेशानंतर त्वरीत विकास कामांचा प्रत्यक्ष आरंभ करणे बंधनकारक राहील. निविदेतील 
अटी/शर्तीप्रमाणे प्रकल्पाच्या कालमर्यादेचे wot करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी/प्रशासक, महानगरपालिका/ नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांची राहील. 

सदर कामे सुरु करण्यापूर्वी प्रकल्पांच्या क्षेत्रात कुठलीही सार्वत्रिक निवडणुक/ पोट निवडणुकीची 
आचारसंहिता अंमलात नाही, याची खातरजमा कार्यान्वयीन यंत्रणेकडून करण्यात यावी. तसेच 
निवडूण आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


ड) प्रकल्पांचे त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक परीक्षण: 


सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पांचे काम गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने व्हावीत व त्यातून टिकाऊ मत्ता निर्माण 
व्हाव्यात, यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान 
महाभियानांतर्गत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या यंत्रणांकडून “त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक 


परीक्षण” (Third Party Technical Audit) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे 

बंधनकारक राहील. त्रयस्थ यंत्रणेचा अहवालाची प्रत त्वरीत संचालक, नगर रचना व मुल्यनिर्धारण 

विभाग, पुणे, संचाळक, नगर परिषद संचालनालय, नवी मुंबई व शासनास सादर करण्यात यावी. 
इ) प्रकल्पांची देखभाल व दुरुस्ती: 

सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीबाबत आवश्यक ते नियोजन संबंधित 

कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत करण्यात यावे. जेणेकरुन, सदर प्रकल्पातून होणारी फलनिष्पत्ती ही 

शाश्वतपणे उपयोगात राहील. प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी या योजनेंतर्गत कोणताही निधी 

उपलब्ध होणार नाही. आवश्‍यक देखभाल दुरुस्ती नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निधीतून करणे 

बंधनकारक राहील. 

फ) अंमबजावणीसंदर्भात अन्य सूचना :- 

१) केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे दाखल करणे आवश्‍यक असते ही 
बाब विचारात घेऊन कामाच्या प्रगतीनुसार निधीचे वितरण करण्यात यावे. 

२) केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या सूचनांना अनुसरुन संबंधित 
महानगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत कडून सत्वर कार्यवाही करण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१५२२३१४८४७२५ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SHINDE SUBRAO 


सोबत: परिशिष्ट- अ SHINDE SUBRAO ५४ ०० 
NARAYAN nee Ol Coe 
MAHARASHTRA 
Date: 2024.03.15 22:42:28 +05'30' 
(सु.ना.शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री,मंत्राळय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त), मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह), मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव ( नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. संचालक, नगर रचना आणि मुल्यनिर्धारण विभाग, पुणे. 
. संचालक, नगर परिषद संचालनालय, नवी मुंबई 
. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/ नगरपंचायत (जेजुरी, लोणावळा, वडगाव, सांगोला, आकलूज, पंढरपूर, 


A, जव्हार, डहाणू, आंबाजोगाई, अर्धापूर, देगळूर, कन्नड, पुलंब्री) 


. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई / नागपुर 

. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा)- 9/2, मुंबई/ नागपुर. 

. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परिखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

. सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा परिशा, कोकण/पुणे/नाशिक/छ.संभाजीनगर/अमरावती/नागपूर. 
. सह सचिव (नवि-१०), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. उप सचिव (नवि-४, नवि-३१, नवि-३३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. निवड नस्ती (नवि-१०). 


केंद्र शासनाच्या "भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशोष सहाय्य” या योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय क्र.सिआयडी-३३२४/प्र.क्र.४३/नवि-१० दि.१५.०३.२०२४ चे जोडपत्र. 


स्थानिक स्वराज्य ।प्रकल्पाचा तपशिल आ. क्र. /स्थान, 


जिल्हा 
eel नाव अंदाजे क्षेत्र (हेक्‍टर) 


जेजुरी 


आ. क्र. २७-वाहनतळ (०.३५) 
नगरपरिषद 


वास्तुविशारद संस्थेचे नाव व 
नेमणुकीचे पत्र क्र. व दि. 


पुणे विभाग 
संकल्पना असोसिएट्स पत्र तवी पत्र क्र. ३१०, 
क्र. २१२८, दि.२९/१२/२०२३ ce दि.२८/०२/२०२४ 


आ. क्र. ४३-कमर्शि अल 
कॉम्प्लेक्स (०.१४) 


लोणावळा 
नगरपरिषद 


वडगाव 
नगरपंचायत 


आ. क्र. ११-बहुद्देशीय सभाग्रुह 
व दुकान केंद्र (०.१५३) 


आ. क्र. ४६- बगीचा (०.५२) 


पत्र क्र. ४२७, 
दि.०९/०३/२०२४ 


संकल्पना असोसिएट्स पत्र 
₹ २४,७०८,००९ 
क्र. २१२८, दि.२९/१२/२०२३ 


संकल्पना असोसिएट्स पत्र 
क्र. २१२८, दि.२९/१२/२०२३ 


मडाव कंसल्टंट व अर्बन 
पंडीत इन्फ्रा कंसल्टंटस पत्र ₹ ९,८८१,४०५ 
क्र. १६, दि.०३/०१/२०२४ 


पत्र क्र. २९१, 


₹ ७४,५६९,४५० 
दि.२६/०२/२०२४ 


पत्र क्र. ४३२, 
दि.०९/०३/२०२४ 


आ. क्र. १४- आठवडी बाजार 
(१.६४) 


पत्र क्र. २५९, 
दि.२१/०२/२०२४ 


संकल्पना असोसिएट्स पत्र 


₹ ३३,२५६,२२९ 
क्र. २१२८, दि.२९/१२/२०२३ 


आ. क्र. १२ अ- शॉपिंग सेंटर 
(०.२१५) 


पंढरपूर 
नगरपरिषद 


आ. क्र. ३८ - एक्सटेंशन टू 
विकली मार्केट, शॉपिंग सेंटर 
अन्ड पार्किंग (०.५१) 


शोंदुर्णी 
नगरपंचायत 


जळगाव 


पत्र क्र. २०१, 
दि.०९/०२/२०२४ 


संकल्पना असोसिएट्स पत्र 


z ‘ षु »,००५ 
क्र. २१२८, दि.२९/१२/२०२३ ३३,३९५२,००५ 


नाशिक विभाग 


डी. ओ. निकम पत्र क्र. १०, 
दि.०३/०१/२०२४ 


पत्र क्र. ४२७, 


₹ १०८,२९८,००० 
र दि.१३/०३/२०२४ 


प्रस्तावित विकास कामाच्या 
अंदाजपत्रकीय रक्‍कम । नकाझशास मंजुरीचे पत्र क्र. | तांत्रिक मान्यता आदेश क्र. व दि. 
वदि. 


पत्र क्र. ३००४, 
दि.१४/०३/२०२४ 


पत्र क्र. ३००५, 
दि.१४/०३/२०२४ 


पत्र क्र. ३०११, 
दि.१४/०३/२०२४ 


पत्र क्र. १८१०, दि. 
१३/०३/२०२४ 


पत्र क्र. ३०१२, 
दि.१४/०३/२०२४ 


पत्र क्र. २९१२, 
दि.१२/०३/२०२४ 


पत्र क्र. २४४८, 
दि.१४/०३/२०२४ 


तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता द्यावयाची 
तांत्रिक मान्यता 
रक्‍कम 
₹ ११,८५९,३२० 


₹ २१,६५९,३२३ 


₹ १३,४२८,९३६ 


र्‌ २४,७०८,००९ 


₹ ६8,०५४,५२९ ₹ ७४,५६९,४५० 


₹९,८८१,४०५ ₹९,८८१,४०५ 


₹ २९,१३८,५६१ ₹ ३३,२५६,२२९ 


₹ २९,७३९,२६९ ₹ 33,848,004 


₹ ७७,७९४,०४६ र १०८,२९८,००० 


आ. क्र. १७- म्युनिसिपल 
हॉलिडे होम्स/ट्रायबल 
थिमॅटिक रिसॉर्ट (२.८) 


जव्हार 
नगरपरिषद 


डहाणू 
नगरपरिषद 


आ. क्र. ३५- सी व्हियू पार्क 
(१.४) 


कोकण विभाग 


एएनए कनसॉर्टियम पत्र क्र. 
२८९९, दि.२९/१२/२०२३ 


पत्र क्र. २८०, 


₹ २९६,५७५,९३८ 
: 5 दि.२१/०२/२०२४ 


₹ ६६,१६३,२६४ 


मडाव कंसल्टंट पत्र क्र. 
२९०४, दि.०१/०१/२०२४ 


पत्र क्र. ४३८, 
दि.०७/०३/२०२४ 


पत्र क्र. १३६४, 
दि.१३/०३/२०२४ 


पत्र क्र. ५२४ दि. 
११/०३/२०२४ (९२२५२२९) 
पत्र क्र. १३६६, 
दि.१३/०३/२०२४ 
(४५८६२३७८२३) 


₹ २२०,६७६,८०९ 


₹ ५५,०८९,०१२ 


₹ २९६,५७५,९३८ 


₹ ६६,१६३,२६४ 


eee eres | es || een ₹ ३६२,७३९,२०२ 


छत्रपती संभाजीनगर विभाग 


2 ३८,५१९,८८७ 


अंबाजोगाई नगर 
परिषद 


आ. क्र. ३४- दुकान केंद्र व 
भाजी मंडई (०.२९) 


देवरे धामणे आर्किटेक्ट पत्र 
क्र.१५३ दि १८/०१/२०२३ 


पत्र क्र. २३३, 
दि.२९/०१/२०२४ 


बी टी कडलग कंस्ट्रकशंन्स 


आ. क्र. ४४- खेळाचे मैदान 
(9.23) 


अंबाजोगाई नगर 
परिषद 


रोड wear पैनगंगा चौक 
सुशोभीकरण 


अर्धापूर नगर 
पंचायत 


अन्ड स्पंदन स्टूडिओ प्रा. 
लि. पत्र क्र. 02 दि. 
०१/०१/२०२४ 


पत्र क्र. २४३, 
दि.२९/०१/२०२४ 


₹ १६,५९२,८९९ 


बी टी कडलग कंस्ट्रकशंन्स 
अन्ड स्पंदन स्टूडिओ प्रा. 
लि. पत्र क्र. ०२ दि. 
०१/०१/२०२४ 


पत्र क्र. २६५, 
दि.३१/०१/२०२४ 


पत्र क्र. १४३७, 
दि.१२/०३/२०२४ 


पत्र क्र.५८०, 
दि.१३/०३/२०२४ 
(२४९२९६७) पत्र क्र. ५२७, 
दि.१३/०३/२०२४ 

(९८४७६४८) 


पत्र क्र. ५७८ दि. 
१३/०३/२०२४ (९३१६७२) 
पत्र क्र. १८२०, दि. 
०७/०३/२०२४ (४५९२०००) 


₹ 39,290,089 


₹ १२,३४०,६१५ 


₹ ५,५२३,६७२ 


₹ ३८,५१९,८८७ 


₹ १६,५९२,८९९ 


१३ 


येई अर्धापूर नगर 
नांदेड , 
पंचायत 
द देगलूर 
नांदेड हि 


नगरपरिषद 


बी टी कडलग HHA 
तामसा टी पोइंट बसवेश्वर | अन्ड स्पंदन स्टुडिओ प्रा. 
चौक लि. पत्र क्र.०२ दि. 
०१/०१/२०२४ 


बी टी कडलग कंस्ट्रकऱंन्स 
रोड var भवानी चौक | अन्ड स्पंदन स्टूडिओ प्रा. 
जवळ लि. पत्र क्र.०२ दि. 
०१/०१/२०२४ 


पत्र क्र. २६४ दि, 


₹६,३८७,५४० 
Ree 39/09/2028 


पत्र क्र. २६२ दि, 


₹ ६,२१२,९५२ 
‘ 39/09/2028 


(१७५५९)पत्र क्र. १८२१, 


२६२९५२) पत्र क्र. २३५, 


पत्र क्र.५६१, 
दि.११/०३/२०२४ 
₹६,३८१,४५९ 


दि.०७/०३/२०२४ 
(६३६३९००) 


पत्र क्र. ५६४, 
दि.११/०३/२०२४ 
₹ ६,२१२,९५२ 


दि.०६/०३/२०२४ 
(५९५००००) 


₹६,३८७,५४० 


₹ ६,२१२,९५२ 


१५ 


बी टी कडलग कंस्ट्रकशंन्स पत्र क्र. ५६३, दि. 
नांदेड देगलूर रोड cea शिवाजी पार्क । अन्ड स्पंदन स्टूडिओ प्रा. पत्र क्र. २४४ दि, ११/०३/२०२४ (४०२७६९) 
नांदेड — चतक ₹८,८०५,५६९ चत्रक दि ₹५८,८०५,५६९ ₹५८,८०५,५६९ 
नगरपरिषद जवळ लि. पत्र क्र. 02 दि. २९/०१/२०२४ पत्र क्र. २३६, दि. 
०१/०१/२०२४ ०६/०३/२०२४ (५४०२८००) 


पत्र क्र. 492, दि. 
आवेडकरंगाडन : : ११/०३/२०२४ (३८३५९१) 
छत्रपती कन्नड नगर ।आ. क्र. ०५- आंबेडकर गार्डन | मडाव कंसल्टंट पत्र क्र. ८३, पत्र क्र. ५०२ दि, 
ae FT १२,२२९,२७० पत्र क्र. ३००२०८०, ₹ ११,५२९,९६९ र १२,२२९, २७० 
संभाजीनगर परिषद दि.१२/०१/२०२४ २६/०२/२०२४ 
दि.१३/०३/२०२४ 
(१११४६३७८) 


छत्रपती कन्नड नगर | आ. क्र. ३९ स्मश्ञान भूमी व | देवरे धामणे आर्किटेक्ट पत्र पत्र क्र. २३० दि. पत्र क्र. ३७९ दि. 
त र ₹ ११,६४४,२७८ ₹ १०, ६५६,०१४ ₹ ११,६४४,२७८ 
संभाजीनगर परिषद दफनभूमी (२.२५) क्र.१५३ दि १८/०१/२०२३ २९/०१/२०२४ १३/०३/२०२४ 


छत्रपती । फुलंब्री नगर आ. क्र. ३५- म्युनिसिपल | देवरे धामणे आर्किटेक्ट पत्र पत्र क्र. ४७८, पत्र क्र. ३००१९९९, 
ता य र » ₹ १६,४५८,५२२ 
संभाजीनगर पंचायत पर्पज (फायर ब्रिगेड) (०.३) | क्र.१५३ दि १८/०१/२०२३ दि.२३/०२/२०२४ दि.१३/०३/२०२४ 


₹ १४,७९२,८२२ ₹ १६,४५८,५२२ 


Digitally signed by SHINDE SUBRAO NARAYAN 
SHINDE SUBRAO NARAYAN ५७०७000 रया AAASHTRA 
Date: 2024.03.15 22:41:55 +05'30' 
(सु.ना.शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


